सन 2098-20 या आर्थिक वर्षातील तरतुदीचे 
पुनर्वितरण" प्रधान SANT 2249, सचिवालय, 
सामाजिक सेवा, मागणी क्र.ई-३” 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि -२०१९/प्र.क्र.१९/नोंदणी शाखा 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना - 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात " मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, 
सचिवालय (०१) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग (२२५१००२४)-१७ संगणकावरील खर्च " या 
लेखाशीर्षातील असलेली रु.५.३० लक्ष इतकी तरतूद कमी पडत असल्याने, वाढीव मागणी पूर्ण 
करण्याकरीता “ मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, सचिवालय (०१) झालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग (२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षातील रू.३,००,०००/- (रुपये 
तीन लक्ष फक्त) इतका निधी पुनर्वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात " मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, 
सचिवालय (०१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (२२५१००२४)-१७ संगणकावरील खर्च " या उद्दिष्टाखाली 
असलेली रु.५.३० लक्ष इतकी तरतूद कमी पडत असल्याने, वाढीव मागणी पूर्ण करण्याकरीता “ मागणी 
क्र.ई-३, 2249, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, सचिवालय (०१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन खर्च” या उद्दिष्टातून रू.३,००,०००/- ( अक्षरी रुपये तीन लक्ष फक्त) 
इतका निधी “झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (२२५१००२४)-१७ संगणकावरील खर्च * या उद्दिष्टाकरिता 
यासोबतच्या विवरणपत्रानुसार पुनर्वितरित करण्यास याव्दारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१२१७५३०३९१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2019.12.12 17:57:24 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि -२०१९/प्र.क्र.१९/नोंदणी शाखा 


. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 


३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 


. संचालक,लेखा व कोषागारे,मुंबई 

. सह सचिव (नोंदणी शाखा),शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. अवर सचिव (लेखा शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
. अवर सचिव (प्रशासन-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

र. 


वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-६) 


१०.नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११.निवड नस्ती (नोंदणी शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.१९/नोंदणी शाखा, दि. 92 डिसेंबर, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


योजनेतर योजना पुनर्वितरण सन २०१९-२० 


मुख्य लेखाशीर्ष २२५१,सचिवालय सामाजिक सेवा 


मागणी क्र.ई-२ 


नियंत्रक अधिकारी : सहसचिव (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


अ.क्र SUAS गौणशीर्ष पुनर्विनियोजन । पुनविनियोजन करेपर्यंत मंजूर अनुदान | पुनर्विनियोजन । पुनर्विनियोजन अभिप्राय 
करेपर्यंत माहिती किंवा विनियोजन (पूरक करावयाची नंतर होणारी 
असलेला प्रत्यक्ष मागणीसह) रक्‍कम रक्‍कम रूपये 
खर्च हजारात 
eal २ ३ कका अला 4 & | ७ 
: 2249, सचिवालय-सामाजिक मूळ मंजूर तरतूद - 4,30,000/- | (+)3,00,000/- | ¢,30,000/- विभागाच्या नोंदणी 
सेवा-९० सचिवालय (०१) शालेय पुरवणी मागणी ०० शाखेकडून 
शिक्षण व क्रीडा विभाग पुनर्विनियोजन (-) ०० संगणकावरील 
(२२५१००२४)-१७ संगणकावरील एकूण उपलब्ध तरतूद ५,३०,०००/- खर्च 
खर्च भागविणेकरिता 
मागणी 
२ ।२२५१, सचिवालय-सामाजिक मूळ मंजूर तरतूद  ५१,०८,०००/- | (-)3,00,000/- | ४८,०८,०००/- । तपशीलवार 
सेवा-९० सचिवालय (०१) शालेय पुरवणी मागणी ०० उपशीर्षामध्ये 
शिक्षण व क्रौडा विभाग सुधारित अंदाज ०० बचत उपलब्ध 
(२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन एकूण उपलब्ध तरतूद ५१,०८,०००/- आहे. 


खर्च 


